RNI No . MAHBIL / 2009/ 35574 


NE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक १२ ] 


बुधवार , मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सामान्य /कक्ष-३/ टे-२/ नपा/ अध्यक्ष , उपाध्यक्ष निवड / २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१( २) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . अश्विनी जोशी, जिल्हाधिकारी, ठाणे, या आदेशाद्वारे जाहीर करते 
की , अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पदांची निवडणूक दिनांक १८ मे २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीत अंबरनाथ 
नगरपरिषदेचे खालील उमेदवार अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पदी निवडून आले आहेत : 


नगरपरिषदेचे 


निवडून आलेले अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष यांचे नाव 


नाव 


जागा राखीव असल्यास जसे सर्वसाधारण / 

अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / 
नागरीकांचा मागास वर्ग व महिलांसाठी 

(३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


अंबरनाथ 


बनसोडे प्रज्ञा अजय ( अध्यक्ष ) 


अनुसूचित जाती (महिला ) 


वाळेकर राजेंद्र शिवलिंग ( उपाध्यक्ष ) 


ठाणे , 


डॉ . अश्विनी जोशी, 
जिल्हाधिकारी, ठाणे. 


दिनांक २६ मे २०१५ . 


भाग एक - अ ( को.वि .पु.) – १७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १९३७ 


BY THE COLLECTOR OF THANE 


Order 
No. Gen /Desk - 3 / T - 2 /WS-AMC Ele./2015 . — In exercise of the powers of conferred on me by 
rule 7 C of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (Election of President ) 
( revised ) Rules, 2009 and section 51 ( A ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , I, Dr. Ashwini Joshi, the Collector of Thane 
District declare hereby that following candidates have been elected as of Ambernath Municipal 
Council in the election held on 18th May 2015 : 


Name of the 
Municipal Councils 


( 1) 


( 2 ) 


Name of the Elected If the seat is reserved for whom i.e . 
President /Vice President Whether for SC , ST, BCC or for 

Women (Including SC , ST or BC Women ) 

( 3 ) 
Banasode Pradnya Ajay 

SC (Women ) 
(President) 
Walekar Rajendra Shivling 

(Vice -President) 


Ambernath 


Thane, 
dated 26th May 2015 . 


DR. ASHWINI JOSHI, 

Collector , Thane . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सामान्य / कक्ष-३ / टे- २/ नपा/ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड / २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. अश्विनी जोशी, जिल्हाधिकारी, ठाणे या आदेशाद्वारे जाहीर करते कि , 
कुळगांव- बदलापूर नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पदांची निवडणूक दिनांक १८ मे २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीत अंबरनाथ 
नगरपरिषदेचे खालील उमेदवार अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पदी निवडून आले आहेत : 


नगरपरिषदेचेनाव 


निवडून आलेले अध्यक्ष / उपाध्यक्ष यांचे नाव । 


जागा राखीव असल्यास जसे सर्वसाधारण / 

अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग व महिलांसाठी 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


कुळगांव - बदलापूर 


खुला 


श्री . वामन बारकू म्हात्रे ( अध्यक्ष ) 
श्री . पाटील श्रीधर दत्तात्रय ( उपाध्यक्ष ) 


ठाणे , 


डॉ . अश्विनी जोशी, 
जिल्हाधिकारी, ठाणे . 


दिनांक २६ मे २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १९३७ 


BY THE COLLECTOR OF THANE 


Order 
No. Gen /Desk - 3 / T - 2 /WS-AMC Ele./2015 . — In exercise of the powers of conferred on me by 
rule 7 C of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (Election of President) 
(revised ) Rules, 2009 and Section 51 ( A ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Township Act, 1965 , I, Dr. Ashwini Joshi, the Collector of Thane 
District declare hereby that following candidates have been elected as of Kulagaon -Badlapur 
Municipal Council in the election held on 18th May 2015 : 


Name of the 
Municipal Councils 


( 1 ) 


( 2 ) 


Name of the Elected If the seat is reserved for whom i.e . 
President /Vice President Whether for SC , ST, BCC or for 

Women (Including SC , ST , BC Women ) 

( 3 ) 
Shri. Mhatre Vaman Baraku 

Open 
(President) 
Shri. Patil Shridhar Dattatray 

(Vice -President) 


Kulagaon -Badlapur 


Thane, 
dated the 26th May 2015 . 


DR. ASHWINI JOSHI, 

Collector , Thane . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


